RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ८ ९ ( २) ] 


गुरुवार , जुलै ५, २०१८ / आषाढ १४, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शिबीर कार्यालय , हैद्राबाद हाऊस , सिव्हील लाईन्स , नागपूर-४४० ००१ , 

दिनांक ०५ जुलै , २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ . 

क्र.संकीर्ण- २०१५ - प्र.क्र .२५२-तांशि - ४. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा 
महा. २८ वा ) याच्या कलम २ च्या खंड (द ) तसेच कलम ३ ची पोट- कलमे (१ ) व ( २) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक टीईएम - २०१८- सीआर २७- टीई-४ , दिनांक १९ मे, २०१८ अन्वये अधिसूचित उक्त 
अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची- क च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेला व्यावसायिक अभ्यासक्रम हा, व्यावसायिक शिक्षण म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आला आहे आणि उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्रता शर्ती व आवश्यक बाबी विनिर्दिष्ट केल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, व्यावसायिक अभ्यासक्रम असलेला उक्त पदविका अभ्यासक्रम बंद 
करण्याचा निर्णय घेतला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ 
( २०१५ चा महा. २८ वा ) याच्या कलम २ च्या खंड ( द ) तसेच कलम ३ ची पोट-कलम (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्कखंड 
अधिनियम, (१९ ०४ चा १) याच्या कलम २१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासन अधिसूचना, उच्च 
व तंत्रशिक्षण विभाग, क्रमांक टीईएम २०१८ - सीआर २७- टीई-४, दिनांक १९ मे, २०१८ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

( एक ) व्यावसायिक शिक्षण पदविका पाठ्यक्रमाशी संबंधित खंड ( एक ) वगळण्यात येईल ; 
( दोन ) उक्त अधिसूचनेस जोडलेली अनुसूची क वगळण्यात येईल . 


• 


. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश तिडके , 
उपसचिव. 


भाग चार - ब -२३२ . 
एचबी -१६८०. 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जुलै ५, २०१८ / आषाढ १४ , शके १९ ४० 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 


Department , Camp Office , Hyderabad House, Civil Lines, Nagpur-440 001. 

Dated the 5th July 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( REGULATION OF ADMISSIONS AND 
FEES ) ACT, 2015 . 


No. MISC - 2015 - C.R.252 - TE - 4.— 


Whereas , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of Section 3 
read with clause ( r ) of Section 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational 
Institutions (Regulation of Admissions and Fees ) Act, 2015 (Mah . Act No. XXVIII of 2015 ), the 
Government of Maharashtra vide Notification Higher and Technical Education Department 
No. TEM - 2018 -C.R . 27 - TE - 4 , dated the 19th May , 2018 notifies , the Professional Education 
Diploma Courses mentioned in column ( 2 ) of Scheduled - A , Appended to the said notification to 
be the Professional Education and specifies the eligibility conditions and requirements for 
admission to the said professional courses ; 

And whereas , Government of Maharashtra has taken dicision to cease the said Diploma 
Courses to be the Professional Courses for the purposes of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) of Section 3 
read with clause (r ) of Section 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional Educational 
Institutions (Regulation of Admissions and Fees ) Act , 2015 (Mah . Act No. XXVIII of 2015 ), read 
with Section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) the Government of Maharashtra 
hereby amends the Government Notification , Higher and Technical Education Department, 
No. TEM - 2018 - C.R . 27 - TE -4 , dated the 19th May , 2018 , as follows, namely : 

(i) clause (i) relating to Professional Educational Diploma Courses shall be deleted 


( ii ) Schedule ‘ A’appended to said notification shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH TIDAKE , 


Deputy Secretary . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ c , DIRECTOR , SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , EDITOR : SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


